उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
अधिपत्याखालील ३९ ग्रामीण रुग्णालयातील १३८ 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.४७/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ५ ऑक्टोबर, २०१९. 
वाचा:- 
9) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.४७/आरोग्य-४, 
दि.२२.०३.२०१९. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांकःपदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील ३९ ग्रामीण रुग्णालयातील 
१३८ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.२२.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. या झासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखाळील 
संदर्भाधिन क्रमांक-१ येथील दि.२२.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मधील 
३९ ग्रामीण रुग्णालयातील १३८ अस्थायी पदांना खाळील अटींच्या अधीन राहून दि.१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे 

उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 


मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९ नुसार 

विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 

करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 

समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


रपे 


३ सदर पदांवरील खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.४७/आरोग्य-४ 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” करीता मंजुर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०१९०९३०१२५२२०५७१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradip M: 
Balkavde® 


(प्र.मो.बलळकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


८4०664 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
५. सहसंचालक, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 
८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर/उस्मानाबाद/बीड/नांदेड. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/उस्मानाबाद/बीड/नांदेड. 
११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, लातूर/उस्मानाबाद/बीड/नांदेड 
१२.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


